सन २०२२-२०२३ करिता राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत लेखाशीर्ष 
२०७००८८२, बाब १०- कंत्राटी सेवा 
याअंतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
झालेला निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं - ०५२२/प्र.क्र.११८/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: पूरक -२०२२/ प्र.क्र.६६/अर्थ-३, 
दिनांक २९ ऑगस्ट,२०२२. 

. सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पुरक -१९२२/ 
प्र.क्र. २६/२०२२/१७स, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२. 

. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-०५२२/ 
प्र.क्र.११८/१३स, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२. 

. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र. 
रासनिप्रा/निवडणूक/ लेखा/ कक्ष-१५/ अनुदान मागणी/ ८६८९/ २०२२, 
दिनांक २८.११.२०२२ रोजीचे पत्र. 


A 


poe) 


o 


यस्तावना :- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवर 
बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी लिपिक-टंकलेखक, कंत्राटी शिपाई, सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी 
यांचे दरमहा थकीत व नियमित परिश्रमिक यांची देयके अदा करण्यासाठी लेखाशिर्ष २०७००८८२, १०- 
कंत्राटी सेवा याबाबीखाली सन २०२२-२३ मध्ये मुळ मंजूर तरतूद रुपये ३०,००,०००/- इतकी 
करण्यात आली होती. सदर मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदान हे नियमित बाबींच्या खर्चासाठी पुरेसे 
नसल्याने ऑगस्ट-२०२२ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मागणी क्र.व्ही-२, २०७० इतर प्रशासनिक सेवा, 
(००(८००), इतर खर्च (००) (००)(०१), राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७००८८२) 
१०- कंत्राटी सेवेसाठी रुपये ३३,८१,०००/- इतक्या रकमेचा पुरक मागणीचा प्रस्ताव विधानमंडळात 
सादर करण्यात आला असता, विधानमंडळाने सदर पुरक मागणीचा प्रस्ताव मंजूर केला. मंजूर पुरक 
मागणीच्या प्रस्तावास अनुसरून वित्त विभागाने मान्यता दिल्याप्रमाणे रुपये ३३,८१,०००/- इतक्या 
अनुदानापैकी (३०%) म्हणजे रुपये १०,१४,३००/- इतके अनुदान दिनांक २१ ऑक्टोबर,२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये १० कंत्राटी सेवा या बाबीखाली वितरीत करण्यात आले आहे. राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे वाचा ४ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवर बाह्यस््रोताद्वारे कंत्राटी लिपिक-टंकलेखक, कंत्राटी शिपाई यांचे सप्टेंबर-२०२२ ते 
फेब्रुवारी-२०२३ तसेच, सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे नोव्हेंबर-२०२२ ते फेब्रुवारी- 
२०२३ यामहिन्यांचे परिश्रमिक अदा करण्यासाठी रुपये २३,६१,३४४/- इतका निधी बी.डी.एस. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं - ०५२२/प्र.क्र.११८/१३-स 


प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली असता वित्त विभागाने 
ऑगस्ट २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर रुपये ३३.८१ लाख इतकी पुरवणी मागणी १००% 
वितरणास (म्हणजे रुपये २३,६६,७००/-) सहमती दर्शविली आहे. परंतु, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या दिनांक २८.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवर बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी लिपिक-टंकलेखक, कंत्राटी शिपाई यांचे सप्टेंबर-२०२२ ते 
फेब्रुवारी-२०२३ तसेच, सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे नोव्हेंबर-२०२२ ते फेब्रुवारी- 
२०२३ यामहिन्यांचे परिश्रमिक अदा करण्यासाठी रुपये २३,६१,३४४/- इतक्या निधीची मागणी केली 
आहे. तरी, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिनांक २८.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मागणी 
केल्याप्रमाणे रुपये २३,६१,३४४/- इतका निधी वितरणाची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयासाठी ऑगस्ट, २०२२ 
च्या पावसाळी अधिवेशनात मागणी क्र.व्ही-२, २०७० इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(८००),इतर खर्च (00) 
(००)(०१), राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७००८८२) बाब १०- कंत्राटी सेवा करिता 
रूपये ३३,८१,०००/- इतक्या निधीची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. 
२. बाब १०- कंत्राटी सेवा अंतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रुपये ३३,८१,०००/- निधीपैकी ३०% 
म्हणजेच रुपये १०,१४,३००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख चौदा हजार तीनशे फक्त) इतका निधी दिनांक 
२१ ऑक्टोबर,२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
३. उपरोक्त मंजूर पुरवणी मागणीचा तपशील व राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील बाह्यस्त्रोताद्वारे कंत्राटी लिपिक-टंकलेखक, कंत्राटी शिपाई यांचे 
सप्टेंबर-२०२२ ते फेब्रुवारी-२०२३ तसेच, सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे नोव्हेंबर-२०२२ 
ते फेब्रुवारी-२०२३ यामहिन्यांचे अदा करावयाचे परिश्रमिक विचारात घेता रुपये २३,६१,३४४/- (तेवीस 
लाख एकसष्ट हजार Hal चव्वेचाळीस फक्‍त) इतका निधी वितरणास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
दर्शविण्यात येत आहे. 


४. बाब १०- कंत्राटी सेवा अंतर्गत निधी वितरणासाठी वित्त विभागाच्या दिनांक २९ ऑगस्ट,२०२२ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे परिश्रमिक / मानधनाचा खर्च बाब १०- 
कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टांतर्गत करण्यात यावा. 

५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला रुपये २३,६१,३४४/- (तेवीस लाख एकसष्ट 
हजार dal चव्वेचाळीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यासाठी सहाय्यक निबंधक (अंदाज व 
नियोजन) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
(४0004) म्हणून व सह सहकारी निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत कंत्राटी सेवा व व्यावसायीक 
सेवा याबाबींकरीता वितरीत करण्यात येणारी रक्‍कम मागणी क्र.व्ही-२, २०७० इतर प्रशासनिक सेवा, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं - ०५२२/प्र.क्र.११८/१३-स 


(००(८००),इतर खर्च (००) (००)(०१), राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७००८८२) 
बाब १०- कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाली खर्ची पडेल. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीत संदर्भ क्रमांक अनौसं क्र.६४५/२०२२/ 
व्यय-२, दिनांक १९.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२२०१२३७११४६०२ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Val N | L J AY R A M DN CoN Se GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, गतीने 
CHAUDHRY tees 
(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


9 


प्रति, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई/ पुणे. 
६. अवर सचिव (१७स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. उप सचिव, व्यय-२ / अर्थ-१३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत :- 
१. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
२. निवडनस्ती १३-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


